भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण यांचे नांवे स्वीय प्रपंजी लेखा 
खाते सुरु करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरपीए-२०२२/ प्र.क्र.०३/२०२२ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:- २१ जून २०२२ 


संदर्भ :- १) महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र. आरपीए-१४१५/ प्र.क्र.४५/ र-१ 
दि.११.९.२०१९ 

२) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र. आरपीए-२०२१/प्र.क्र.४५/ र-१ , 
दि १४.३.२०२२ 


३) निबंधक, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.२०२२/भ.पु.पु.प्रा./ळेखा/कावी- १५८ दि.१४.६.२०२२ 


8) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र. आरपीए-२०२०/प्र.क्र.०१/र-१, 
दि५.८.२०२० 

प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाने "भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ हा नवीन अधिनियम भूसंपादन व पुनर्वसन यासाठी 
एकत्रितपणे पारित केला आहे. सदर अधिनियम दि.१.१.२०१४ पासून अंमलात आलेला असून या 
अधिनियमातील १०९ कलमान्वये शासनाने नियम तयार केले आहेत. सदर नियम दि. २७.८.२०१४ 
रोजी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आळे आहेत. भूसंपादन “भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ५१च्या 
तरतूदीस अनुसरुन भूमीसंपादनाच्या संबंधातीळ विवाद तातडीने निकालात काढण्याच्या 
प्रयोजनार्थ नाशिक, पुणे, कोंकण, व औरंगाबाद या चार महसूली विभागांसाठी औरंगाबाद येथे 
स्वतंत्र भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
प्राधिकरणासाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.१४.३.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मा.पिठासीन 
अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून मा. पिठासीन अधिकारी यांनी पदभार स्विकारुन 
न्यायाळयीन कामकाजास सुरवात केलेली आहे. या अनुषंगाने भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचेकडे भूमीसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम ६४ प्रकरण ५ व ६ 
आणि कलम ७६ अन्वये प्रकरणे प्राप्त झाळेळी आहेत. विभागाच्या दि.०५.८.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार निबंधक (तहसिलदार)यांना कार्यालय प्रमुख तथा आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भूमीसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्रकरण ९ नुकसान 
भरपाई संविभाजन यातील कलम ७६ नुसार संविभाजनासंबंधी विवाद भूसंपादन संस्थाकडून प्राप्त 
प्रकरणामध्ये जमा होणाऱ्या रक्कमा स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये जमा करणे आवश्‍यक असल्याने नवीन 
स्वीय प्रपंजी खाते सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२२/ प्र.क्र.०३/२०२२ 


शासन निर्णय: 

तहसिलदार (निबंधक), महाराष्ट्र भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद यांना भूमीसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत प्रकरण ९ नुकसान भरपाई संविभाजन यातील 
कलम ७६ नुसार संविभाजनासंबंधी विवाद भूसंपादन संस्थाकडून प्राप्त प्रकरणांमध्ये जमा होणाऱ्या 
रक्‍कमाचा विनियोग करण्यासाठी त्यांच्या ard प्रपंजी खाते (Personal Ledger Account) 
उघडण्यास, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ (खंड-१ ) मधील नियम ४९५ च्या तरतुदीअन्वये प्राप्त 
अधिकारात अटीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


1. The amounts received by the Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and 
Resettlement Authority, Aurangabad in relation to the matter referred under section 
64, 75, 76, 77, 78 and 79 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 only shall be credited to this 
PLA. No money other than above shall be credited to this PLA. 


2. The amount shall be withdrawn from this PLA only for the award declared by the 
Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority. Aurangabad 
in respect of matters referred to the Authority under section 64, 75, 76, 77, 78 and 79 
of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. No money shall be withdrawn from this 
PLA for any purpose other than above. 


3. PLA shall be used only for the purpose for which it has been formed. 


4. A fresh concurrence shall be sought for any change in the purpose of deposit of 
funds into this PLA and withdrawals of the funds therefrom 


5. In no circumstances, this PLA shall receive any credit by debiting the Consolidated 
Fund of the State. 


6. As per the revised provision of Rule 495 vide GR dated 24/01/2014, if the PLA is 
not operated for more than one complete accounting year, it shall be closed by 
Treasury Officer without waiting for the proposal from Administrator. 


7. The Administrator shall be responsible for reconciliation with the Treasury 
Officer/Sub Treasury Officer. 


8. All provision of Accounting Rules for Treasuries 1992 and all provisions of PLA in 
view of MTR, 1968 Vol-I shall apply to this PLA. 


9. The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 


10. This PLA shall be subject to Audit as per rule. 


२. सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२८/२०२२/कोप्र-५, दिनांक 
१५.६.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व महालेखापाल, महाराष्ट्र-२/नागपूर यांचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक TM /Gr.ll / UOR -०४/२१४, दि. २१.०६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०२२/ प्र.क्र.०३/२०२२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०६२११५४७१२७५१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रती, 


०८ Av AD OO 


‘ Digitally signed by Dhananjay Mahesh Nayak 
D h DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, ou=Revenue And 
Vananjay 1 ee 
2.5.4.20=6b0b3c8a4f4c6527 13fe2c8b99ad7967bd31987605a3a9e 
2101334fdc07193a3, 
serialNumber=cb5501110714de26ce81e7da03153eb0f69a36c6bd 
a h e S h a y a 2940d70cfeeSed94e63bf, cn=Dhananjay Mahesh Nayak 
Date: 2022.06.21 15:49:41 +05'30' 
(ध.म.नायक) 


शासनाचे उप सचिव, महसूल व वन विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


अप्पर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल -१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

निबंधक, महाराष्ट्र भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर 
वित्त विभाग (कोषा, प्रशा-५/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 

विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

र-१ कार्यासन निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


